ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ब वर्ग दर्जा 
प्राप्त तीर्थक्षेत्रांतर्गत काम पूर्ण झालेल्या कामांचा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
(जिल्हा परिषद, यवतमाळ) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.५४/यो-११ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२४ 


वाचा:- 
१) ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१६/प्र.क्र.२९/योजना-६,दि.३०.११.२०१६. 
२) ग्रामविकास विभाग,ज्ाासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१६/प्र.क्र.२९/योजना-६,दि.२७.०२.२०१७. 
३) ग्रामविकास विभाग,शासनाचे पत्र क्र.तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.११६/योजना-६,दि.०३.०४.२०२३. 
8) कार्यकारी अधिकारी (बां H.2), जि.प., यवतमाळ यांचे पत्र क्र.९५५/यजिप/बांध-२/तां.अ.१ 
/२०२४, दि.२८.३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) 
योजनेंतर्गत उपरोक्‍त शासन निर्णय क्र.१ व २ अन्वये यवतमाळ जिल्ह्यातील ब-वर्ग तीर्थक्षेत्राच्या 
ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच संदर्भ 
क्र. ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ 
सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.१५०००.०० लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ यांच्याकडून संदर्भिय पत्र HY नुसार सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
तीर्थक्षेत्राच्या प्राप्त देयकांसाठी रु. ७७,७५,८३९/- (रुपये सत्याहत्तर लक्ष पंचाहत्तर हजार saat 
एकोणचाळीस फक्त ) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांना 
वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत देयकांचे विवरणपत्र जोडले आहे. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सदर निधी वितरीत करतांना 
संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि- २०२४/प्र.क्र.५४/यो-११,दि.३० मार्च, २०२४ 


३. सदर अनुदान मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 

जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०८) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या 

विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) (दत्तमत) या 

लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 

लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच 

कामावर तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता 

प्रमाणपत्रे, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व विभागास पाठविण्यात यावी. 

५. सदर निधी नियोजन विभागाचा orl. संदर्भ क्र.८२/१४४४ दि.१६/०२/२०२४ व वित्त 

विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१८०/२०२४/व्यय-१५ दि.२३/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार 

वितरीत करण्यात येत आहे. तसेच, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या झासन परिपत्रक 

क्र:अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये अटीची व शर्तीची पूर्तता करून 

निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202403301723582220 असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Dia sgn by KALU GONYA 

KALU 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82 
€1e450b5 1a9e92eede8c323934f82ed 
b538d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21D 


VALV] Secs 
(का.गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य मलबार हिल, मुंबई. 
2) मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५, अर्थसं १६, अर्थसं १७) मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि- २०२४/प्र.क्र.५४/यो-११,दि.३० मार्च, २०२४ 


ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.५४/यो-११, दि.३० मार्च, 


२०२४ सोबतचे विवरणपत्र :- 
यवतमाळ जिल्हयातील (जि.प.) ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांकरिता देयकांचे 
विवरणपत्र 
अ तीर्थक्षेत्राचे नाव प्रशासकीय मान्यता शासन कामांचे नाव मागणी प्रमाणे 
क्र निर्णय क्रमांक व दिनांक वितरित करावयाची 
रक्‍कम 
| व्याघ्रांगी व महालक्ष्मी तीर्थवि-२०१६/ प्र.क्र. २९/ ।१. वाहनतळ बांधकाम करणे, २८४५४०७/- 
संस्थान देऊळगाव योजना-६ दि.३०.११.२०१६ | २. संरक्षक भिंत बांधकाम करणे, 
(वळसा) ता. दारव्हा ३. स्वच्छतागृह बांधकाम करणे. 
जि.यवतमाळ | 
तीर्थवि-२०१६/ प्र.क्र. २९/ । ४. भक्‍त निवास बांधकाम करणे ४९३०४३२/- 
योजना-६ दि.२७.०२.२०१७ 
एकूण रक्‍कम ७७ ’ ७५ 5) ८ ३ ९/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


